वर्ष ९ , अंक ३ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शनिवार , जानेवारी २८ , २०२३ / माघ ८ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ . 


[ पृष्ठे ४ किंमत : रुपये ५५.०० 

1 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्स्थापना व पुनर्वसन व करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . - 

- 


क्रमांक उजिभूकानाप्र - मं . अ . - कावि- २३१-२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमि संपादन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक - उजिभू - मं . अ . - कावि - ४६-२०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


} 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे . तसेच , समूचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे आदेश क्र . मं . अ . उपजिभू - कानाप्र - कावि २३०-२२ , दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ अन्वये सदरील अधिसूचना 
करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे . म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ , पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


66 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसन 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 
ना . एक- १ ( १८१३ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८ , २०२३ / माघ ८ , शके १ ९ ४४ 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कान्होली नाला प्रकल्प , नागपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


२ 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


१ . 


१ 

२ 

३ 


२० 


५ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा नंदापूर , तह . सावनेर , जिल्हा नागपूर . 
जमीन मालकाचे नाव 

गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

( २ ) 

( ३ ) 


ईश्वर लक्ष्मण ताजणे 

काशीराव श्रीपतराव ताजणे 

धर्मरत्न उकंडराव लांजेवार , धिरज उकंडराव लांजेवार , 
प्रफुल नेपाल लांजेवार , राजेंद्र ओमकार लांजेवार 

विठ्ठल दशरथ सोमकुंवर , ईश्वर दशरथ सोमकुंवर 
रमेश विठोबा चपट 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्पाचे कामाचे विवरण 

प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे 


१३४ 

१५६ 

१३६/१ 


: 


१५५ / अ 

१५५ / ब / १ 


एकूण संपादनाखाली क्षेत्र 


( ४ ) 

हे . आर 

१६८ 

१३२ 

०७५ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन 

संपादनामुळे भूधारक विस्थापीत होत नाही : निरंक 


० ९ ० 

१३६ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

कन्हान नदी प्रकल्प , ( कोच्छी बॅरेज ) 

: बुडीत क्षेत्राकरीता खाजगी जमीन ६.०१ हे . आर 

सदर प्रकल्प योजनेमध्ये ५४.१ ९ ५ द.ल.घ.मी. पाणी साठा निर्मिती होणार आहे . 


६०१ 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प विभाग , नागपूर यांचे कडील पत्र जा . क्र . २६८ ९ -चिशा - कोच्छी भूसंपादन - २०१८ , दिनांक २० ऑगस्ट 

२०१८ . 


२. महाराष्ट्र शासन , पाटबंधारे विभाग , शासन निर्णय क्र . जि . ओ . एस . - १०८१- ( २३-१असंज , २ मंत्रालय , मुंबई ) दिनांक ३१ मार्च १ ९ ८२ . 
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही . महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन 
अधिनियम , १ ९ ८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील . 

टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कान्होली नाला प्रकल्प , नागपूर यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८ , २०२३ / माघ ८ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ . 


अधिसूचना 

भूमि संपादन , पुनर्स्थापना व पुनर्वसन व करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . - 


क्रमांक उजिभूकानाप्र - मं . अ . - कावि - २३१-२०२२ 

ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक - उजिभू - मं . अ . कावि- ४२-२०२१ , अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या शेत जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेत जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे . तसेच , 
समूचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे आदेश क्र . मं . अ . - उपजिभू - कानाप्र - कावि २३०-२२ , दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ अन्वये सदरील 
अधिसूचना करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे . म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ , पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


66 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसन 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कान्होली नाला प्रकल्प , नागपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - अ - ६५-२०२०-२०२१ , मौजा रायवाडी , तह . सावनेर , जिल्हा नागपूर . 
जमीन मालकाचे नाव 

गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

हे . आर 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


१ 


२ 


3 


मयंक सुशीलकुमार तिवारी 

जिवन रायभान डहाट , खिरनाबाई चिंधबा बाकडे , वंदना 
रामदास डहाट , सुमध रामदास डहाट , विव्या रामदास डहाट 

सुचिता रमाशंकर तिवारी , सुचित्रा रमाशंकर तिवारी 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्पाचे कामाचे विवरण 

प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे 


एकूण संपादनाखाली क्षेत्र 


१ ९ ० 

१ ९ १ 


३ 


१ ९ ३ 


३५६ 

१६७ 


२२ ९ 


७ ५२ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: कन्हान नदी प्रकल्प , ( कोच्छी बॅरेज ) 

: बुडीत क्षेत्राकरीता खाजगी जमीन ७.५२ हे . आर 

सदर प्रकल्प योजनेमध्ये ५४.१ ९ ५ द.ल.घ.मी. पाणी साठा निर्मिती होणार आहे . 


४ 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८ , २०२३ / माघ ८ , 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन 

संपादनामुळे भूधारक विस्थापीत होत नाही : निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


शके १ ९ ४४ 


१. कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प विभाग , नागपूर यांचे कडील पत्र जा . क्र . ३०१२ - चिशा - कोच्छी भूसंपादन -२०१ ९ , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर 

२०१ ९ . 


नागपूर : 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


२ . 

महाराष्ट्र शासन , पाटबंधारे विभाग , शासन निर्णय क्र . जि . ओ . एस . - १०८१- ( २३/१ असंज , २ मंत्रालय , मुंबई ) दिनांक ३१ मार्च १ ९ ८२ . 
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही . महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन 
अधिनियम , १ ९ ८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील . 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कान्होली नाला प्रकल्प , नागपूर यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 


डॉ . विपीन , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


